राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब 
कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, 
औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील 
गलगंड सर्वेक्षण पथकातील २० अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि -२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख : २६ एप्रिल,२०२३ 


वाचा : 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा.नि. क्र. पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 

दिनांक ६ ऑगस्ट, २००७ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा. नि. क्र. पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, 

दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१२ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शा.नि. क्र.आन्युवि-२०२२ / प्र.क्र.१८७/आ-५, 

दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२२ 

वित्त विभाग, शा.नि. क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८ फेब्रुवारी, 2023 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष ७क/सर्वेक्षण पथक/अ 
पदे /प्रस्ताव/२४४५/२३, दि.०५ एप्रिल,२०२३ चे पत्र. 


Ee) 
~~ 


कट 


AN 
~~ 


es 


o~ 
— 
Nord 


शासन निर्णय: 
राष्ट्रीय आयोडीन न्युनता विकार नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण 


प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक व अमरावती येथील गलगंड सर्वेक्षण 


पथकातील २० अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वरील अ.क्र. १ व २ येथे नमुद शासन 


निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या सुधारीत आकृतीबंधात समाविष्ट आहेत. सदर पदे राज्यातील जनतेला 


आवश्यकतेनुसार आरोग्य सुविधा पुरवित असल्याने, पदांचे कामकाजाचे स्वरुप व महत्व लक्षात घेता, 


सदर २० अस्थायी पदांचा सुधारीत आकृतीबंध करण्यासाठी प्रस्ताव शासनास तत्काळ सादर केला जाईल 


या अटीवर पुढील रकान्यात दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक 09.03.2023 ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि-२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५. 


अ. | पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व पदनाम पदांची वेतनश्रेणी 
क्र दिनांक संख्या 
अ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, नागपूर 
| शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.५६१००-१७७५०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) 
२. ae = सांख्यिकी अधिकारी 4 | रु.४१८००-१३२३०० 
(वर्ग-२) 
३. शका = सर्वेक्षण कार्यकर्ता 2 | रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
प्‌. i Ss वाहन चालक १ रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
एकूण षु 
ब) गलगंड सर्वेक्षण पथक, कोल्हापूर 
१. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकौय अधिकारी १ | रु.५६१००-१७७५०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) 
२. oe सांख्यिको अधिकारी १ | रु.४१८००-१३२३०० 
(वर्ग-२) 
2, eS सर्वेक्षण निरिक्षक १  । रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
8. vr | सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ | रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
प्‌ शिंका ाशा वाहन चालक १ रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
एकूण र 
क) गलगंड सर्वेक्षण पथक, औरंगाबाद 
१. | शा.नि.क्र.पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.५६१००-१७७५०० 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ (वर्ग-२) 
२. ae सांख्यिको अधिकारी १ | रु.४१८००-१३२३०० 
(वर्ग-२) 
३. SS सर्वेक्षण निरिक्षक १  । रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
8. ye सर्वेक्षण कार्यकर्ता २ | रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
प्‌ शाक ae वाहन चालक १ रु.१९९००-६३२०० 
(वर्ग-३) 
एकूण & 
ड) गलगंड सर्वेक्षण पथक, पुणे 
१. शा.नि.क्र-पदआ-२००७/प्र.क्र.१ १७/सेवा-१, | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.५६ प gua 3 
दि.२१ सप्टेंबर, 2092 (वर्ग-२) 
एकूण १ 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि-२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५. 


इ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, नाशिक 
१. | सा.आ.विभाग, शा.नि. क्र.पदआ- | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.५६१००-१७७५०० 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.२१ सप्टेंबर, (वर्ग-२) 
२०१२ 
एकूण १ 
फ) गलगंड सर्वेक्षण पथक, अमरावती 
१. | सा.आ.विभाग, शा.नि. क्र.पदआ- | वैद्यकीय अधिकारी १ रु.५६१००-१७७५०० 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दि.६ ऑगस्ट, (वर्ग-२) 
२००७ 
एकूण १ 
एकूण (अ--ब--क--ड--इ--फ) २० 
२. या पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या ळेखाशिर्षातून सन २०२३-२४ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य 
०१-संचालन व प्रशासन, 
(०१)(०२) प्रादेशिक कार्यालये 
सांकेतांक (२२१० ०३५१) 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१३११५१२२१२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUNIL HARIDAS DHENGALE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, 
20: 


प्रत, 


Cc “७ A OO 


(0a3a2eccOf8d6b1a82382 1ae00936c4a3290c1 bbd85: 
d7d6a9b64dc0f5392, postalCode=400032, ‘Mah. 
:476598C1 AEEC16697909C94B2AEDA820B6E3BOFF 


laharasht 
rialNumbé 
63279B5B31612103BBEAA15A, SUNIL HARIDAS DHENGALE 


Date: 2023.04.26 15:35:01 +05'30' 


(सुनिल ढेंगळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (राआन्युविनिका-गलगंड), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आन्युवि-२०२२/प्र.क्र.१८७/आ-५. 


५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

६. प्राचार्य, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, 
अमरावती. 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

८. सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व परिक्षण), पुणे. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, अमरावती. 

११.वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-९, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


